राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा 
स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक यांना मोबदला अदा 
करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 
कायमचा संकेतांक (CRC)-2290H0AY. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयूडी-१११९/प्र.क्र.५२९/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 


हासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. बैठक-०२१९/प्र.क्र.१६९/आरोग्य-७, 
दिनांक १७ जुले, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक १७ जुले, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियानांतर्गत कार्यरत आझा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक यांना प्रत्येकी अनुक्रमे रु. २०००/- व रु. 


३०००/- दरमहा प्रोत्साहनात्मक मोबदला राज्य शासनाकडून अदा करण्याच्या नवीन योजनेस 


मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेकरीता निधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष 


प्राप्त करुन घेण्याची विनंती महालेखापाल कार्यालयास करण्यात आली होती. महालेखापाल 


कार्यालयाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/सा.आ.विभाग/यू.ओ.आर-३४/२०२०- 


२१/२९१, दिनांक १८.०१.२०२१ अन्वये नवीन लेखाशिर्षास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामुळे या 


योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्ष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत sen स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक यांना प्रत्येकी 


अनुक्रमे रु. २०००/- व रु. ३०००/- दरमहा प्रोत्साहनात्मक मोबदला राज्य शासनाकडून अदा 


a 


करण्यासाठी दिनांक १७ जुले, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली असून 


महालेखापाल कार्यालयाने मंजुरी दिलेल्या २२१००१५ (CRC) या लेखाशिर्षास याद्वारे मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे. सदर लेखाशिर्ष खालील प्रमाणे आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयूडी-१११९/प्र.क्र.५२९/आरोग्य-७ 


अनुदान क्रमांक आर -०१ Grant No. R-01 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 2210-Medical and Public Health 
आरोग्य 06-Public चित 

ता आ. आगत आ 101- Prevention and Control of 
०६- आरोग्य तता 
१०१-रोग प्रतिबंध आणि नियंत्रण 02-Minimum need Programme 
०२-किमान गरजा कार्यक्रम (02)(01)-Incentive to 85. 


er Volunteers and ASHA Facilitators 
(०२) (09) -आशा स्व यंसेविका व SIRI (Scheme) 


गटप्रवर्तक यांना प्रोत्साहन (कार्यक्रम) CRC Code :- 2210015 
संकेतांक :- २२१००१५ 


२. उपरोक्त योजनेसाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सह संचालक (अ. व प्र., आरोग्य 


सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १३५/२०२१/व्यय-१३, दि. 


२४ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१२१८०७२४०४१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
eye Digitally signed by Milind Raghunath 
M | | | Nn d Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Ra g h (1 Nn at h “ania amis 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed 18a61fb5b1685722 


Ku | ka mM i e2c2c03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.03.01 18:39:47 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयूडी-१११९/प्र.क्र.५२९/आरोग्य-७ 


५) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
६) संचाळक-१ व २, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
७) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

) 

) 


८) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
९) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 


१०) उप संचालक (आरोग्य सेवा), सर्व मंडळ कार्यालये. 

११) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

१२) सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

93) ad जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१७)सर्व कोषागार अधिकारी 
१८)निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


